वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करीता 
छ.संभाजीनगर जिल्ह्यातील कामांना 
प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४४४/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा :- १) शासन निर्णय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०१७/प्र.क्र.८४/योजना-१, दि.३०.०१.२०१८. 
2) GREER तथा अधूयकष, वसंतरप्न AEH तंडा वस्‌ती सुधार योजना जनिहाप्‌तरीय wai 
छ.संभाजीनगर यांचे क्र. १८१२, दि. १८.०५.२०२३, क्र.४२३७, दि. ११.१२.२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यात विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गात अनेक जाती, जमाती असून अद्यापही 
भटकंती करुन स्थलांतरीत स्वरुपाचे जीवन जगत आहेत. लमाण, बंजारा, वंजारी, धनगर, पारधी अशा 
अनेक समूहांचे तांडे / वस्त्या असून अशा तांड्यामध्ये या जाती /जमातीचे ळोक अनेक वर्षांपासून राहत असले 
तरी, अशा तांडे किंवा वस्त्यांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होत नाहीत व त्यामध्ये आधुनिकतेकडे कळ असला 
तरी या प्रवर्गातील बहुसंख्य समाज गरीबी चे जीवन जगत आहे. तांडे, वाडी किंवा वस्त्या यामध्ये सध्या या 
प्रवर्गातील समाज ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहे त्याच ठिकाणी या समाजास स्थिर जीवन जगता यावे 
याकरीता त्यांना काही AA GAH पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने वसंतराव 
नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वाचा येथील क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सविस्तर 
सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/ वस्ती 
सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, छ.संभाजीनगर यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता 
देऊन शिफारस केलेल्या कामांचा प्रस्ताव वाचा क्र. २ अन्वये शासनास प्राप्त झाळा आहे. त्यानुषंगाने, सदर 
प्रस्तावातील कामांना प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या 
छ.संभाजीनगर जिल्ह्यातील ६६ कामांना (परिशिष्ट-अ प्रमाणे) प्रशासकीय मान्यता व सदरहू कामांना 
आवश्यक असणारा रु.६,९०,५०,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी नव्वद लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतका निधी 
वितरीत करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४४४/योजना-१ 


२. सदर निधी शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग 
क्रमांक- इमाव-२००३/ प्र.क्र. २०५/मावक-३, दिनांक ७ जून, २००३ मध्ये नमूद केलेल्या तसेच, शासनाने 
यासंबंधी वेळोवेळी दिलेले आदेश / परिपत्रकाप्रमाणे सन २०२३-२४ मध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या 
तरतूदीतून खर्च करण्यात यावा. 

3. याद्वारे मंजूरी देण्यात आलेली व हाती घेण्यात येणारी परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद कामे ही 
शासनाच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा आमदार/खासदार किंवा अन्य कोणत्याही योजनेतून 
यापूर्वी मंजूर झाळी नाहीत किंवा करण्यात आली नाहीत याची खात्री करुन हाती घेण्यात यावीत. 

४. सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील कामांचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करुन त्याला सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 

4. सदरहू कामांकरीता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. तसेच, कामांकरीता उपलब्ध करुन दिलेला निधी त्याच उद्दिष्टासाठी 
खर्च करण्यात येत असल्याचे व काम गुणवत्तेनुसार झाले आहे किंवा कसे, तसेच मंजूर करण्यात आलेला 
निधी मंजूर कामावरच खर्च झाला आहे किंवा कसे हे संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांनी पहावे. 

६. याद्वारे मंजूर कामांवर निधी खर्च करतांना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व 
नियमांचे तसेच विहित प्रक्रियेचे अवलंबन करण्यात यावे. निधी खर्च करण्याबाबत वित्त विभागाकडून 
वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील सूचनांचा व वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेचा भंग 
होणार नाही तसेच, कुठल्याही शासन निर्णय / अधिकारांचा भंग होणार नाही हे संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी पहावे. 


9. सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
छ.संभाजीनगर यांचे या कामांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण राहील व ते या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल संचालक, 
इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना व शासनास न चुकता सादर करतील. 

a सदर निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय 
मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून तसेच सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, छ.संभाजीनगर यांना 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदरहू निधी कोषागारातून 
आहरित करण्यासाठी सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, छ.संभाजीनगर यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा व 
याबाबत महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


९. यावरील खर्च “मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 
व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ८०-सर्वसाधारण, १०२-स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०२) तांडा वस्ती सुधार 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४४४/योजना-१ 


योजना,(०२)(०१) विजाभज आणि विमाप्र यांच्यासाठी तांडा वस्ती सुधार योजना (कार्यक्रम), ३१-सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर) (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२२२५ एफ ०५८)” या लेखाशिर्षातर्गत २०२३-२४ या वर्षात उपलब्ध 
आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०९१५३४३२९८३४ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
S U S H A NT S H R | RA N G BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2121bd11b9a537ffee960f52794a0a 12449692545 17ad088cf2 
a, 


67eaedf9b53f2, postalCode=400032, st=Maharashtr: 

KU M B H A R serialNumber=5E8A8657AC266FF9154647CC20900A57B2BA9AD3DB 
088D187EB151F2E10F16C3, cn=SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR 
Date: 2024.02.09 15:43:00 +05'30" 


(सु. श्री. कुंभार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, छ.संभाजीनगर. 
१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छ.संभाजीनगर. 
१३.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
१४.महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१५.उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), छ.संभाजीनगर. 
१६.सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, 
छ.संभाजीनगर. 
१७.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, छ.संभाजीनगर. 
१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, छ.संभाजीनगर. 
पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४४४/योजना-१ 


१९.लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२०.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२.उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४.निवडनस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४४४/योजना-१ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४४४/योजना-१ 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२४. 


परिशिष्ट अ 
वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करीता प्रशासकीय मान्यता व 


निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या छ.संभाजीनगर जिल्ह्यातील कामांचा तपशील 


(रु. लक्षमध्ये) 
अ. | तालुका | ग्रामपंचायतीचे | तांडा वस्तीचे नाव व कामाचे स्वरुप वितरीत 
क्र. नाव लोकसंख्या करावयाचा 
निधी 
भाग-(ओ) 
| सुलतानाबाद | धनगर वस्ती (९२१) सिमेट रस्ता करणे १०.०० 
२ आसेगाव =| अहिल्यावस्ती (३०७) सिमेट रस्ता करणे १०.०० 
तळेसमान 
३ लखमापूर | तांडा वस्ती (२००) सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
8 आंबेळोहळ | धनगर वस्ती क्र.१ सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
गंगापूर (३०१ 
षु जोगेश्वरी धनगर काजळे वस्ती सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
(२००) 
& कोडापूर कोंडापूर (३५०) सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
9 कोंडापूर कोंडापूर झांजडी सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
झांजडी (५००) 
८ जमलवाडी तांडा सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
खुलताबाद डोकी pes 
8 अब्दुलपुर तांडा सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
(९१०) 
गि पोरगाव तांडा क्र.२ सिमेंट रस्ता करणे ५.०० 
पोरगाव (४६०) 
| १ पोरगाव तांडा (३७९) सिमेंट रस्ता करणे ५.०० 
१२ पडण जांभळी तांडा (३६०) सिमेट रस्ता करणे १०.०० 
93 क्य राजपूत भामटा वस्ती सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
(३२०) 
एकूण भाग-(अ) १२०.०० 


पृष्ठ ९ पैकी षु 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४४४/योजना-१ 


अ. | तालुका ।ग्रामपंचायतीचे | तांडा वस्तीचे नाव व कामाचे स्वरुप वितरीत 
क्र. नाव लोकसंख्या करावयाचा 
निधी 
भाग-(बो 
ha मकरमतपुर | आहेर वस्ती (१७०) रस्ता मजबुतीकरण १५.०० 
वाडी 
२ भायगाव गंगा | घुमराव सोनवणे सिमेंट रस्ता करणे २०.०० 
वस्ती/कडू बाळा 
सोनवणे वस्ती (१०८) 
३ तलवाडा तलवाडा (१६५) सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
४ नागमठाण । विखे वस्ती (३७०) पोच रस्ता करणे १०.०० 
५ पानवी बु. पानवी बु. वस्ती पोच रस्ता करणे १५.०० 
(१०६) 
६ । वैजापूर पाराळा घुगे वस्ती (७०) सिमेट रस्ता करणे १५.०० 
6 जळगाव जळगाव (२२५) सिमेंट रस्ता करणे २५.०० 
८ शिवराई धनगर वस्ती (२५०) सिमेट रस्ता करणे २५.०० 
९ अमानतपुर | डुमाले वस्ती (४५०) ड्रेनेज लाईन करणे ५.०० 
वाडी 
हवि ० दहेगाव | कोकाटे वस्ती (३४० सिमेट रस्ता करणे १०.०० 
ee q वांजरगाव शिदे वस्ती (५३३) रस्ता मजबुतीकरण १५.०० 
१२ अगर डुमाले वस्ती (२१२) सिमेट रस्ता करणे १५.०० 
सायगाव 
१२३ नादी काजा वस्ती (५०२) रस्ता मजबुतीकरण १०.०० 
एकूण भाग-(ब) १९०.०० 
भाग-(क) 
ea बोरवाडी सिमेट रस्ता करणे सिमेट रस्ता करणे ४.५० 
तांडा (१९१) 
२ | छ.संभाजी | डोणवडा | सिमेंट रस्ता करणे सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
नगर तांडा (१५०) 
३ पवार तांडा । सिमेट रस्ता करणे सिमेट रस्ता करणे ६.०० 
(बोरवाडी तांडा) 
(१०५) 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४४४/योजना-१ 


अ. | तालुका ग्रामपंचायतीचे | तांडा वस्तीचे नाव व कामाचे स्वरुप वितरीत 
क्र. नाव लोकसंख्या करावयाचा 
निधी 
४ भगवान बाबा । RAS रस्ता करणे सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
गल्ली वंजारी 
गल्ली (३००) 
५ संतोषी माता । सिमेंट रस्ता करणे सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
गल्ली वंजारी 
वस्ती (३५०) 
६ भाजीमंडी । सिमेट रस्ता करणे सिमेट रस्ता करणे १०.०० 
छ.संभाजी (३५०) 
9 नगर खळवाडी | सिमेंट रस्ता करणे सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
वंजारी वस्ती 
(३५०) 
८ खांडसरी | सिमेट रस्ता करणे सिमेट रस्ता करणे ४.०० 
वंजारी वस्ती 
(८०) 
९ मुंगळा वंजारी | RAS रस्ता करणे सिमेट रस्ता करणे ६.०० 
वस्ती (११५) 
थडगा वंजारी | सिमेंट रस्ता करणे सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
वस्ती (२००) 
एकूण भाग-(क) ८०.५० 
भाग-(ड) 
| मर्दाआई वस्ती (८७०) | श्री.केळास जरारे ते मारुती १०.०० 
मंदिर सिमेंट रस्ता करणे 
२ प्रभगतनगर वस्ती श्री.केळास जरारे ते प्रभत जरारी १०.०० 
(७५८) यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता 
ण 
३ | सिल़ोड Bet राजपूत वस्ती (९००) । श्री.गणेश जरारे ते हिम्मत १०.०० 
जरारे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट 
रस्ता करणे 
४ राजपूत वस्ती (९००) बस स्टण्ड ते मनोज १०.०० 
कुलकर्णी यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता करणे 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४४४/योजना-१ 


अ. | तालुका ।ग्रामपंचायतीचे | तांडा वस्तीचे नाव व कामाचे स्वरुप वितरीत 
क्र. नाव लोकसंख्या करावयाचा 
निधी 
षु हट्टी लवटे वस्ती (७७०) | श्री.एकनाथ काळे ते पंडित १०.०० 
आनंद यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता करणे 
& मल्हारवाडी (६४०) श्री.हिम्मत जरारे ते देवीचे १०.०० 
मंदिर पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे 
७ मल्हारवाडी (६४०) । मारुती मंदिर समोर सिमेट १०.०० 
रस्ता करणे 
८ । सिल्लोड PITT गाव (६६०) | श्री.नाना हरीबा यांचे घर ते १०.०० 
शिरसाळा कचरु सुपडु यांचे घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता करणे 
९ शिरसाळा गाव (६६०) | श्री.मानिक दांडगे यांचे घर ते १०.०० 
विठ्ठल मंदिर पर्यंत सिमेंट रस्ता 
करणे 
णं मल्हार वस्ती प्रभाग सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
क्र. (६६८) 
एकूण भाग-(ड) १००.०० 
भाग-(इ) 
षि बोरसर खुर्द । बोरसर खुर्द (१५० सिमेट रस्ता करणे १०.०० 
२ ताड पाबळवाडी (९५) सिमेंट काँक्रिटीकरण, १०.०० 
पिंपळगाव खडीकरण, मजबुतीकरण 
३ देवपुडी धनगर वस्ती (११५) सिमेट रस्ता करणे १०.०० 
४ निभोरा निभोरा (१५००) सिमेट रस्ता करणे १०.०० 
५ चिंचोली चिंचोली (४३५) सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
कन्नड 
६ नागापूर नागापूर (१३५) सिमेट रस्ता करणे १०.०० 
७ बनशोंद्रा । परदेशी वस्ती गल्ली सिमेट रस्ता करणे १०.०० 
4.9 (९२) 
८ मुंडवाडी ।मुंडवाडी लहान तांडा सिमेट रस्ता करणे १०.०० 
तांडा (240) 
९ घुसर तांडा । घुसर तांडा (७३८) सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४४४/योजना-१ 


अ. | तालुका ।ग्रामपंचायतीचे | तांडा वस्तीचे नाव व कामाचे स्वरुप वितरीत 
क्र. नाव लोकसंख्या करावयाचा 
निधी 
हि कन्नड | उंबरखेडा/ seal वसाहत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
आदर्श (७०७) 
वसाहत 
एकूण भाग-(इ) 400,00 
भाग-(फ) 
णि पळसवाडी पळसवाडी तांडा सिमेट काँक्रिट रस्ता करणे १०.०० 
(४७०) 
२ वेरुळ वेरुळ तांडा (9०९) | सिमेंट काँक्रिट रस्ता करणे १०.०० 
३ वेरुळ प्रताप तांडा (५५४ | सिमेट काँक्रिट रस्ता करणे १०.०० 
खुलताबाद — 
४ Te बोरगाव आंदरमळा सिमेट काँक्रिट रस्ता करणे १०.०० 
धनगरवस्ती (४५९) 
4 Te बोरगाव | परदेशीवाडी (१७० | सिमेट काक्रिट रस्ता करणे १०.०० 
एकूण भाग-(फ) ५०.०० 
भाग-(ग) 
शनि पांढर ओहळ । धनगर वस्ती (१५५) सिमेट रस्ता करणे १०.०० 
२ वाळूज आरगडे वस्ती (२९५) सिमेट रस्ता करणे १०.०० 
३ वाळूज राजपूत वस्ती (४५०) सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
g | गंगापुर वाळूज मनिषा नगर (धनगर पथदिवे बसविणे १०.०० 
वस्ती) (३९५) 
षु सावखेडा । कहार वस्ती (224) सिमेट रस्ता करणे १०.०० 
एकूण भाग-(ग) ५०.०० 
एकूण भाग- (आ)--(ब)--(क)--(ड)--(इ)--(फ)--(ग) ६९०.५० 


SUSHANT SHRIRANG 
KUMBHAR 


Digitally signed by SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2121bd11b9a537ffee960f52794a0a12449692545 1 7ad088cf 
267eaedf9b53f2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5E8A8657AC266FF9154647CC20900A57B2BA9AD3D 
B088D187EB151F2E10F16C3, cn=SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR 
Date: 2024.02.09 15:43:23 +05'30' 


(सु. श्री. कुंभार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ९ पैकी ९ 


